राज्यातील उल्लेखजीय कामगिरी करणाऱ्या 
नगरपरिषदा/नगरपंचायती यांना राज्यस्तरावर 
उत्कृष्ट नगरपरिषद/ नगरपंचायत म्हणून 
गौरव/सन्मान करण्याबाबत सुधारीत निकष. 


महाराष्ट्र शासन 


नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: एमसीओ-२०१७/प्र.क्र.३३(भाग-१)/नवि-१४ 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मुंबई- ४०० O32, 
दिनांक : २८ मार्च, २०१८ 


वाचा:- नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.एमसीओ-२०१७/प्र.क्र.३३/नवि-१४, दि.३१.०३.२०१७. 


प्रस्तावना 

संदर्भिय शासन निर्णयान्वये राज्यात दि.२० एप्रिल हा दिवस “नगर विकास दिन” म्हणून साजरा 
करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच, नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कामाचा नियमित आढावा 
होणे व चांगले काम करत नगरपरिषदा / नगरपंचायतींचा स्पर्धात्मक निकषांच्या आधारे गुणगौरव होणे 
यासाठी कार्यपध्दती व स्वरूप विहीत करण्यात आले आहे. 

तथापि, नगरपरिषद/ नगरपंचायतींसाठी पुरस्कार व गुण गौरव स्पर्धा प्रक्रियेचे अधिक सुलभिकरण 

व स्पर्धात्मक निकषांची अद्ययावत फेर रचना करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार, 
संदर्भिय शासन निर्णयातील याबाबतच्या तरतूदींमध्ये बदल करण्यात येत आहे. 
शासन निर्णय:- 

उपरोक्त नमुद अनुषंगाने, खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे: - 

(१) संदर्भिय दि.३१.०३.२०१७ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.५ (२)(अ) व (ब) मध्ये “क” वर्ग 
नगरपरिषदा/ नगरपंचायतींचे प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत 
आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांचे कडे पाठविणे विहीत होते. 
सदर संदर्भिय शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.५(२)(अ) व (ब) वगळण्यात येत आहेत. 

(२) संदर्भिय दि.३१.०३.२०१७ च्या शासन निर्णयातील सद्यस्थितीतील परिच्छेद क्र.५ (२) (इ) मध्ये 
बदल करण्यात येत असून सदर परिच्छेद क्र.५ (२) (इ) खालीलप्रमाणे असेल: - 
सर्व “क” वर्ग नगरपरिषदा व नगरपंचायतींनी आपली नामांकने आवश्यक त्या कागदपत्रांसह 
आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांच्याकडे सादर करावीत. आयुक्‍त 
तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय हे प्रत्येक महसुल विभागातून ५ याप्रमाणे 
एकुण ३० नामांकने राज्यस्तरीय समितीपुढे विचारार्थ सादर करतील. 


(३) नगर विकास दिनानिमित्त आयोजित प्रोत्साहन स्पर्धात्मक योजनेंतर्गत केंद्र व राज्य शासनाच्या 
सर्व पथदर्शी योजना, राज्य शासनाचे महत्वाचे लोकोपयोगी कार्यक्रम, नगरपरिषदेची विविध 
विकास कामे यांच्या अंमलबजावणीचे मूल्यमापन अभिप्रेत आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व 


शासन निर्णय क्रमांकः एमसीओ-२०१७/प्र.क्र.३३(भाग-१)/नवि-१४ 


नगरपरिषदा/नगरपंचायतींचे योजनेसाठीचे नामांकन प्रस्ताव सादर करणे संबंधित 
मुख्याधिकाऱ्यांवर बंधनकारक असेल. 


(४) सर्व नगरपरिषदा / नगरपंचायतींचे प्रस्ताव आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन 
संचालनालय यांच्याकडे सादर करण्याची जबाबदारी संबंधित मुख्याधिकाऱ्यांची असेल. 


(५) संदर्भिय दि.३१.०३.२०१७ च्या शासन निर्णयामध्ये नगरपरिषदांनी / नगरपंचायतींचे प्रस्ताव 
आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांच्याकडे दरवर्षी दिनांक ५ एप्रिल 
पर्यंत पाठविणे व आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांनी प्राप्त 
प्रस्तावांची तपासणी करुन, त्याबाबतचा प्रस्ताव प्रधान सचिव (नवि-२) यांच्या अध्यक्षतेखालील 
समितीपुढे दरवर्षी १५ एप्रिल पर्यंत सादर करण्याची कालमर्यादा विहीत होती. त्या ऐवजी 
आता, राज्यातील सर्व नगरपरिषदांनी / नगरपंचायतींचे प्रस्ताव आयुक्‍त तथा संचालक, 
नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांच्याकडे दरवर्षी दिनांक १५ एप्रिल पर्यंत पाठविणे व 
आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांनी प्राप्त प्रस्तावांची तपासणी 
करुन, त्याबाबतचा प्रस्ताव प्रधान सचिव (नवि-२) यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीपुढे दरवर्षी 
२५ एप्रिल पर्यंत सादर करणे sail कालमर्यादा विहीत करण्यात येत आहे. 


६) संदर्भिय दि.३१.०३.२०१७ च्या शासन निर्णया सोबतचे उत्कृष्ट नगरपरिषदांच्या निवडीसाठी 
पुरस्काराचे निकष विहीत करणारे परिशिष्ट-अ रद्द करण्यात येवून, या शासन निर्णयासोबत 
पुरस्काराचे निकष निश्चितीचे नवीन परिशिष्ट-अ विहीत करण्यात येत आहे. 


) उपरोक्त बदलांव्यतिरिक्‍त अन्य सर्व बाबींसाठी दि.३१.०३.२०१७ च्या शासन निर्णयानुसार 
विहीत करण्यात आलेली कार्यपध्दती / तरतूदी लागू राहतील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०३२८१३२४०५९६२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षंकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sanjay 5 Gokhale 
DI ‘Government of Maharashtra, ou=Urb: 


G kh | Development, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
Sa NJ ay S 0 a e 2.5.4.20=ab8a7eeedad158d24cf530f0d6b662808245be 
d4c6396 1 ebdc3cb961, cn=Sanjay 9 Gokhale 
Date: 2018.03.28 13:27:41 +05'30 


(सं. श. गोखले) 
शासनाचे सह सचिव 


प्रति, 


१. मा.मुख्यमंत्री महोदय यांचे अपर मुख्य सचिव. 
२. मा.राज्यमंत्री, नगरविकास यांचे खाजगी सचिव. 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमसीओ-२०१७/प्र.क्र.३३(भाग-१)/नवि-१४ 


३. प्रधान सचिव (नवि-१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. आयुक्त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई. 
६. सर्व विभागीय आयुक्‍त तथा प्रादेशिक संचालक, नगरपरिषद प्रशासन. 

७. सर्व जिल्हाधिकारी. 

८. सर्व जिल्हा प्रशासन अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय. 

९. सर्व नगराध्यक्ष, नगरपरिषदा/नगरपंचायती. 

१०.सर्व मुख्याधिकारी, नगरपरिषदा/नगरपंचायती. 

११.नगर विकास विभागातील सर्व कार्यासने. 

१२. निवडनस्ती/नवि-१४. 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमसीओ-२०१७/प्र.क्र.३३(भाग-१)/नवि-१४ 


नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: एमसीओ-२०१७/प्र.क्र.३३(भाग-१)/नवि-१४, दि.२८.०३.२०१८ 


परिशिष्ट- अ 


उत्कृष्ट नगरपरिषदांच्या निवडीसाठीचे पुरस्काराचे निकष 


निकष 


करावयाची कार्यवाही 
(२) 


महत्तम गुण 
(३) 


प्राप्त गुण 
(४) 


स्वच्छ महाराष्ट्र मिशन अंतर्गत केलेली कार्यवाही 


२० 


शहर हागणदारीमुक्त झाले आहे का? 

(अ) शहर हगणदारी मुक्‍त झाले असल्याचे केंद्र शासनाच्या 
त्रयस्थ समितीने (QC!) प्रमाणित केले असल्यास- ७ गुण 

(ब) शहर हगणदारी मुक्‍त झाले असल्याचे राज्य स्तरीय 
समितीने प्रमाणित केळे असल्यास- ५ गुण 

(क) शहर हगणदारी मुक्‍त झाले असल्याचे जिल्हा स्तरीय 
समितीने प्रमाणित केळे असल्यास- ४ गुण 

(ड) शहर हगणदारी मुक्‍त झाळे असल्याबाबतची स्वयंघोषणा 
सर्वसाधारण सभेच्या ठरावान्वये केळी असल्यास-३ गुण 

(इ) शहर हगणदारी मुक्‍त करण्यासाठीच्या उद्दिष्टांपैकी 
६०% वैयक्तिक शौचालयांचे जिओटॅंग फोटो केंद्र 
शासनाच्या वेबसाईटवर अपलोड केळे असल्यास- २ गुण 


9 


घनकचरा व्यवस्थापनांतर्गत कचऱ्याच्या विलगीकरणाची 
स्थिती 


शहरात निर्माण होणाऱ्या घनकचऱ्यापैको- 

© १००% विलगीकरण जागेवर होत असल्यास-५ गुण 
© ९०% विलगीकरण जागेवर होत असल्यास-४ गुण 
© ८०% विलगीकरण जागेवर होत असल्यास-३ गुण 
© ७०% विलगीकरण जागेवर होत असल्यास-२ गुण 
© ६०% विलगीकरण जागेवर होत असल्यास-१ गुण 
© अन्यथा गुण नाही. 


कचऱ्यावर प्रक्रियेची स्थिती- 

© ९१ ते १००% कचऱ्यावर प्रक्रिया होत असल्यास- ५ गुण 
© ८१ ते ९०% कचऱ्यावर प्रक्रिया होत असल्यास-४ गुण 
© ७१ ते ८०% कचऱ्यावर प्रक्रिया होत असल्यास-३ गुण 
© ६१ ते ७०% कचऱ्यावर प्रक्रिया होत असल्यास- २ गुण 
© ५१ ते ६०% कचऱ्यावर प्रक्रिया होत असल्यास-१ गुण 
© अन्यथा गुण नाही. 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमसीओ-२०१७/प्र.क्र.३३(भाग-१)/नवि-१४ 


अ.क्र. 
(१) 


करावयाची कार्यवाही 
(२) 


महत्तम गुण 
(३) 


प्राप्त गुण 
(४) 


(ड) 


प्लास्टिक बंदीची स्थिती- 

शहरातील ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीची प्लॅस्टिक कॅरी 
बॅग बंदीची- 

© १००% अंमलबजावणी केली असल्यास-३ गुण 

© ९०% अंमलबजावणी केली असल्यास- २ गुण 

« ८०% अंमलबजावणी केली असल्यास-१ गुण 

« अन्यथा गुण नाही. 


३ 


केंद्र/राज्य योजनेची अंमलबजावणी 


२० 


केंद्राचा प्रकल्प आहे का? 


असल्यास मुदतीत पूर्ण झाला आहे काय? 

© मुदतीत प्रकल्प पूर्ण झाला असल्यास- ६ गुण 

« ६ महिने उशिरा प्रकल्प पूर्ण झाला असल्यास- ४ गुण 
© १ वर्ष उशिरा प्रकल्प पूर्ण झाला असल्यास- २ गुण 

© अन्यथा गुण नाही. 


राज्य शासनाचा प्रकल्प आहे का? 


असल्यास मुदतीत पूर्ण झाला आहे काय? 

« मुदतीत प्रकल्प पूर्ण झाला असल्यास- ६ गुण 

« ६ महिने उशिरा प्रकल्प पूर्ण झाला असल्यास- ४ गुण 
« १ वर्ष उशिरा प्रकल्प पूर्ण झाला असल्यास- २ गुण 

« अन्यथा गुण नाही. 


केंद्र/राज्य स्तरीय योजना नसल्यास जिल्हा स्तरावरील 
योजनेत सन २०१४/१५ पासून मिळालेल्या निधी बाबत. 

« मुदतीत प्रकल्प पूर्ण झाला असल्यास- ३ गुण 

०६ महिने उशिरा प्रकल्प पूर्ण झाला असल्यास- २ गुण 

०१ वर्ष उशिरा प्रकल्प पूर्ण झाला असल्यास-१ गुण 

« अन्यथा गुण नाही. 


सन २०१३-१४ पूर्वी प्राप्त झालेल्या निधिची सद्य:स्थिती 


« सदर निधीचा पूर्ण वापर करण्यात आला आहे का?- २ गुण 
« सदर निधीचा पूर्ण वापर करण्यात आला असल्यास 
विनियोग प्रमाणपत्र (U.C.) शासनास सादर केले आहे 
का?-१ गुण 

सदर निधी अखर्चित असल्यास शासनास सदर निधी परत 
करण्यात आला आहे का?-२ गुण 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमसीओ-२०१७/प्र.क्र.३३(भाग-१)/नवि-१४ 


e 934 LPCD असल्यास-२ गुण 


अ.क्र. करावयाची कार्यवाही महत्तम गुण । प्राप्त गुण 
(१) (२) (3) (४) 
३. आर्थिक २० 
(अ) । मालमत्ता कर वसूली शिक्का ० 
SSE टक्केवारी | गुण वसूलीची टक्केवारी | गुण 
१ते १० a ५१ ते ६० & 
११ ते २० २ ६१ ते ७० 6 
२१ ते 30 ३ ७१ते ८० ८ 
३१ ते ४० g ८१ ते ९० ९ 
४१ ते ५० 4 ९१ ते १०० | 90 | 
(ब) | पाणीपट्टी वसूली | do ० 
नमन टक्केवारी | गुण वसूलीची टक्केवारी | गुण 
qd १० शड ५१ ते ६० & 
११ ते २० २ ६१ ते ७० ७ 
२१ ते ३० ३ ७१ते ८० ८ 
३१ ते ४० g ८१ ते 80 ९ 
४१ ते ५० 4 ९१ ते १०० | ao | 
| ४. नागरिकांना देण्यात येत असलेल्या सेवा ५ 
(अ) | नागरी सेवा हक्क कायद्यांतर्गत सन २०१६/१७ या वर्षात 
प्राप्त अर्जाची संख्या. 
> यी अर्जांपैकी निकाली काढण्यात गुण 
आलेल्या अर्जांची टक्केवारी 
५१ ते ६० 2 .»| 
६१ ते ७० २ 
७१ ते ८० ३ 
८१ ते ९० ४ 
९१ ते १०० 4 
५. | प्रशासकीय | ७ 
(अ) | सन २०१६/१७ मध्ये नगरपरिषदांच्या निविदा अंदाज पत्रकौय 3 
दर किवा त्यापेक्षा कमी दराने देणे. 
(नगरपरिषदेने मागील वर्षात मागविलेल्या निविदांची किमत 
अंदाजपत्रकीय दराने किती होती व नगरपरिषदेने प्रत्यक्षात 
दिलेल्या कामाच्या आदेशाची एकूण किंमत ही अंदाजपत्रकीय 
दरात किंवा त्या पेक्षा कमी असल्यास ३ गुण.) 
(ब) । मालमत्तेचे पुनर्मुल्यांकन करणे. ४ 
(मागील पाच वर्षात पुनर्मुल्यांकन पूर्ण केळे असल्यासच ४ गुण.) 
६. | पाणी पुरवठा 
(अ) | सध्याच्या लोकसंख्येस किती पाणी आवश्‍यक आहे व सध्या २ 
एकूण उपलब्ध पाणी? 
दरडोई पाणीपुरवठा- 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमसीओ-२०१७/प्र.क्र.३३(भाग-१)/नवि-१४ 


अ.क्र. 
(१) 


करावयाची कार्यवाही 
(२) 


महत्तम गुण 
(3) 


प्राप्त गुण 
(४) 


« 90 LPCD असल्यास-१ गुण 
« अन्यथा गुण नाही. 


सन २०१६/१७ मध्ये पिण्यास अयोग्य किती नमुने आले आहेत 
का? 

प्रयोगशाळेत पाठविण्यांत आलेल्या एकूण नमुन्यांपैकी:- 

© १००% नमुने योग्य असल्यास-२ गुण 

© ९०% नमुने योग्य असल्यास-१ गुण 

« अन्यथा गुण नाही. 


नागरी दुर्बल घटकांच्याबाबतीत 


4 


दुबल घटकाकरिताचा सन 209/49 मध्ये 4% निधी खर्च 
झाला आहे काय? 

« 4% निधी खर्च झाला असल्यास- २ गुण 

« अन्यथा गुण नाही. 


लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे नागरी वस्ती सुधार या 
योजनेकरिताचा सन २०१५/१६ निधी खर्च झाला आहे 

© १००% निधी खर्च झाला असल्यास- २ गुण 

« ९०% निधी खर्च झाला असल्यास-१ गुण 

« अन्यथा गुण नाही. 


अपंगांकरिता विहित केळेळा 3% निधी खर्च hor आहे 
काय? 

« 3% निधी खर्च झाला असल्यास-१ गुण 

« अन्यथा गुण नाही. 


qa TT व लागवड 


वृक्षमणना व लागवड करण्यात आली आहे का? असल्यास 
कधी 


शहरातील एकूण ले-आउट मधील खुल्या जागांच्या 
संख्येपैकी किती जागांवर किती झाडांची लागवड करण्यात 
आली आहे? 


ई-गव्हर्नन्स (E-governance) 


« BPMS द्वारे इमारत बांधकाम परवाना देण्यात येता 
का?- २ गुण 

०७ DMA Web portal/ नगरपरिषद / नगरपंचायत वेबसाईट 
वर २०१६-१७ पर्यंत सर्व माहिती अद्ययावत करण्यात 
आली आहे का? - २ गुण 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमसीओ-२०१७/प्र.क्र.३३(भाग-१/नवि-१४ 


अ.क्र. करावयाची कार्यवाही महत्तम गुण । प्राप्त गुण 
(१) (2) (3) (४) 
०७ P.G.Portal वरील तक्रारींचे निराकरण. 
प्राप्त तक्रारी निराकरण केलेल्य 
तक्रारी 
जर १००% निराकरण झाले असेल तर - १ गुण 
१०. | राष्ट्रीय नागरी आजीविका मिशन १२ 
(अ | सामाजिक अभिसरण आणि संस्थात्मक बांधणी 
स्थापन करण्यात आलेल्या | उद्दीष्टांपैकी स्थापन 
स्वयं सहाय्यता बचत गट | करण्यात आलेल्या स्वयं 
संख्या उद्दीष्ट सहाय्यता बचत गटांची 
संख्या 
फिरता निधी वाटप केलेल्या | उद्दीष्टांपेकफी फिरता निधी | 
बचत गटांची संख्या उद्दीष्ट । वाटप केलेल्या बचत गटांची 
संख्या 
फिरता निधी वाटप केलेल्या | उद्दीष्टांपेकी फिरता निधी शि 
वस्तीस्तरीय संघांची संख्या | वाटप केलेल्या वस्तीस्तरीय 
उद्दीष्ट संघांची संख्या 
(बो | स्वयं रोजगार कार्यक्रम २ 
लाभार्थ्यांना वैयक्तिक कर्ज | उद्दीष्टांपैकी किती शि 
उपलब्ध करुन देणे उद्दीष्ट | लाभार्थ्यांना वैयक्तिक कर्ज 
उपलब्ध करुन दिले 
सामुहिक गटांना (SEP-G) | उद्दीष्टांपैकी किती सामुहिक शि 
कर्ज उपलब्ध करुन देणे | गटांना (SEP-G) कर्ज 
उद्दीष्ट उपलब्ध करुन दिले 
(क) | नागरी बेघरांना निवारा २ 
नवीन निवारा व नूतनीकरण | नवीन निवारा व निवारा | 
उद्दीष्ट नुतनीकरण  डउडददीष्टांपैकी 
मंजूर प्रस्ताव संख्या 
मंजूर प्रस्तावपैकी कार्यरत ne 
निवारा संख्या 
(ड) | नागरी फेरीवाल्यांना सहाय्य २ 
नगर पथविक्रेत्यांचे सर्वेक्षण शि 
सुरू करण्यात आले- हो 
किंवा नाही 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमसीओ-२०१७/प्र.क्र.३३(भाग-१)/नवि-१४ 


अ.क्र. करावयाची कार्यवाही महत्तम गुण । प्राप्त गुण 
(१) (2) (3) (४) 
नगर पथविक्रेता आराखडा | 
तयार करण्यात आला- हो 
किंवा नाही 
(S$) | कौशल्य विकास प्रशिक्षणाद्वारे रोजगार कार्यक्रम ३ 
प्रशिक्षण पूर्ण करावयाचे | उद्दीष्टांपैकी प्रशिक्षण पूर्ण विकी 
लाभार्थी उद्दीष्ट झालेल्या लाभार्थ्यांची संख्या 
प्रमाणपत्र प्राप्त लाभार्थी | उद्दीष्टांपैकी प्रमाणपत्र प्राप्त शिडी 
उद्दीष्ट लाभार्थ्यांची संख्या 
रोजगार उपलब्ध झालेले | उद्दीष्टांपैकी रोजगार | 
लाभार्थी उद्दीष्ट उपलब्ध झालेल्या 
लाभार्थ्यांची संख्या 
एकूण गुण |; लके | 


टिप:- एखाद्या नगरपरिषद/नगरपंचायतींमध्ये उपरोक्त पैकी कोणतीही योजना अथवा बाब नगरपरिषदेमार्फत 
राबविली गेळी नसल्यास, तेवढे गुण वगळण्यात यावेत. अशा परिस्थितीत उर्वरित गुणांपैकी सदर 
नगरपरिषदेस एकूण किती गुण प्राप्त झाले आहेत, याची टक्केवारी निश्चित करून, तिचा गुणगौरवासाठी 


विचार करण्यात यावा. 


KKKKKKK 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


